प्रति, 


Cc AW A -0 


जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

जिल्हा - नांदेड 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५२/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१० नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५२/पदुम-३ 
दिनांक १६.११.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
सदर्भाधिन दिनांक १६.११.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये नांदेड जिल्ह्यातील प्राणी क्ळेष 
प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर परिच्छेद क्र.२ येथील अ.क्र.१ ते ७ व्यक्‍तींची 


चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल असण्याच्या अटीवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. 


२. सदर आदेशाच्या परिच्छेद क्र.२ मधील अ.क्र.७ येथील श्री.दिपक लोहबंदे, यांच्या ऐवजी 
श्रीमती रेखा दिपक लोहबंदे, पांडु्णी, ता.मुखेड, जि. नांदेड यांची अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर नियुक्ती त्यांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल 
असण्याच्या अटीवर करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥॥0१959॥॥98.0900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र.२०१८१२१०१६०८४१०६०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vikas 1 ॥॥॥५॥॥व. ctteticteoemment ortaharesttre, ou-Agicutur 


and ADF Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a1 9b04c6d22f8ef1 b8db 


Ka d a mM cab t9dg 5 ef776d80ef1 48059, ene Vikas Tulshiram Kadam 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

अतिरिक्‍त आयुक्त, TAA तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५२/पदुम-३ 


६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 

७. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
८ 

8 


. महाव्यवस्थापक, देवनार पश्युवधगृह, मुंबई. 
. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 
११. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त, पश्चुसंवर्धन. 
१२. सर्व जिल्हा WMA उपआयुक्त 
१३. सर्व जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१५. नांदेड जिल्ह्यातील प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे 
सर्व अशासकीय सदस्य 
१६. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


